श्रीमती मीनल शशिकांत जोगळेकर, वरिष्ठ सहायक 
संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क 
महासंचालनालय, मुंबई यांना प्रकल्प संचालक, 
पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, 

प्रभादेवी, मुंबई या पदावर रुजु करुन घेण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : पुलदे-२०२३/प्र.क्र.१७०/सां.का.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : of ऑक्टोबर,२०२३. 


वाचा :- १. सामान्य प्रशासन विभाग शासन आदेडा क्र. असप-१३२२/प्र.क्र.०६/का.१४, 
दि.३१.०५.२०२२. 
२. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन आदेश क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१७०/ सां.का.२, 
दि.२५.०९.२०२३. 
३.सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यालयीन आदेशा क्र.मावज-२०२३/७१६/प्र.क्र.१६६/३४-अ, 
दि.२५.०९.२०२३. 
४. संचालक (माहिती) (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई कार्यालयीन 
आदेशा क्र.प्रविस्था-१२(२०२३)/कार्य.मुक्‍्त-जोगळेकर/का-१/२८२२, दि.०५.१०.२०२३. 
५. श्रीमती मीनल जोगळेकर यांचा दि.०६.१०.२०२३ चा विनंती अर्ज. 


शासन आदेशा: 


उपरोक्‍त शासन आदेशा क्र.२ अन्वये श्रीमती मीनल शशिकांत जोगळेकर, वरिष्ठ सहायक 
संचालक (माहिती), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई यांची प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे 
महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई या पदावर प्रथमत: २ वर्षासाठी विहीत अटींच्या अधीन राहून 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. श्रीमती जोगळेकर यांना प्रकल्प संचालक, 
पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई या प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर हजर होण्यासाठी 
सामान्य प्रशासन विभागाने उपरोक्त संदर्भ क्र.३ च्या कार्यालयीन आदेझान्वये कार्यमुक्त केळे आहे. 
तसेच श्रीमती जोगळेकर यांना सदर पदावर रुजु होण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने 
उपरोक्त संदर्भ क्र.४ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये कार्यमुक्त केळे आहे. त्याअनुषंगाने श्रीमती जोगळेकर 
यांनी संदर्भ क्र. ५ च्या विनंती अर्जान्वये प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, 
प्रभादेवी, मुंबई या पदावर रुजू करुन घेण्याची विनंती या विभागास केली आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः पुलदे-२०२३/प्र.क्र.१७०/सां.का.२ 


०२. सदर शासन आदेशान्वये श्रीमती मीनल हाशिकांत जोगळेकर, वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती), 
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई यांना प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळला 
अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई या पदावर दि.०६.१०.२०२३ रोजी (4.4) रुजू करून घेण्यात येत आहेत व 
सद्य:स्थितीत सदर पदावर संदर्भ क्र. १ अन्वये प्रतिनियुक्तीने कार्यरत असलेले श्री.संतोष रोकडे, उप 
सचिव, मंत्रालय यांना दि.०६.१०.२०२३ रोजी (म.पू.) कार्यमुक्त करण्यात येत असून सदर पदावरील 
त्यांच्या सेवा सामान्य प्रशासन विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात येत आहेत. 


03. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३१००६१७३९०८९८२३ असा आहे. हा झासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUMANT म 
DINKAR PASHTE 
(सु.दि.पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


SUMANT DINKAR PASHTE 
00 +05'30' 


१. मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (माहिती व जनसंपर्क), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

७. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-३४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. सह सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (कार्या.१४), मंत्रालय, मुंबई. 

९. महालेखापाल लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२.श्री. संतोष रोकडे, उप सचिव तथा प्रकल्प संचालक,पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, 
प्रभादेवी, मुंबई. 

१३.श्रीमती मीनल जोगळेकर, प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, 
मुंबई. 

१४.सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. निवडनस्ती सां.का.२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


